महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मुख्य इमारत, पहिला मजला मादाम काम मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID -deskkh2-rfd @nic.in 


क्र.गौखनि-२९/०१२०/प्र.क्र.०४/ख-२ दिनांक: २७ जून, २०२३. 


विषय : गौण खनिज-रत्नागिरी 
मौजे हडकणी ता. चिपळूण येथील गट नं. ९४६ मध्ये विनापरवाना गौण 
खनिजाच्या उत्खननापोटी आगाऊ भरणा केलेली दंडाची रक्‍कम परत 
करण्याबाबत.- श्रीमती. कांचन केतन पवार 


वाचा: महसूल व वन विभाग, क्र.गौखनि-२९/०१२०/प्र.क्र.०४/ख-२, 
दि.०३.०१.२०२३ चे शासन ज्ञापन 


शासन ज्ञापन शुध्दिपत्रक : 


विषयांकित प्रकरणी संदर्भाधीन दिनांक ०३.०१.२०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन 


ज्ञापनामधील परिच्छेद क्रमांक of खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


nde याबाबीवर होणारा खर्च “सन 2023-2028 या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष “०८५३- 
अलोहयुकक्‍्त खाणी व धातुशास्त्रीय उद्योग “१०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, 
AMSG खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग वजा परतावे (००)(०१) वजा परतावे (०८५३ 
००८६),खाली वजा परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून 
खर्ची टाकून भागविण्यात यावा”. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२७१३३४३११४१९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SADANAND 
GOVIND MOHITE £ 
(सदानंद गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


प्रत: 


विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण नवी मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 

निवडनस्ती “ख-२* कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


